राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत 
शिक्षकांच्या शौक्षणिक कालावधीतील कार्याचे 
मूल्यमापन करणे यासंदर्भात समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१४५/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ जून, २०२२ 


संदर्भः- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१७६/विशि-३, 
दि. १६ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रस्तावनाः- 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० लागू 
केलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्याद्ृष्टीने या 
धोरणाचा अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भीय दिनांक १६ ऑक्टोबर, 
२०२० च्या शासन निर्णयानुसार डॉ.रघुनाथ माशहोळकर, माजी महासंचालक, वैज्ञानिक आणि 
औद्योगिक संशोधन परिषद, नवी दिल्ली यांच्या अध्यक्षतेखाली SAIS गट स्थापन करण्यात आला. 
सदर समितीने आपला अहवाल शासनास दि.३० जून, २०२१ रोजी सादर केला आहे. सदर धोरणाची 
राज्यात अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, अहवालातील शिफारशींचे, त्यांची निकड, प्रभाव, 
अंमलबजावणीची सुलभता, गुंतवणूक आणि निधीची गरज, कार्यवाहीमधील प्राधान्य या घटकांचा 
विचार करुन तीन टप्प्यात खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहेः 


(१) तातडीने हाती घ्यावयाचा/किमान संसाधनांची आवश्‍यकता असलेला कार्यक्रम; 
(२) मध्यम मुदतीचा/मध्यम संसाधनांची आवश्‍यकता असलेला कार्यक्रम; 
(३) दीर्घकालीन/ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता असलेले कार्यक्रम. 


राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण, २०२० संदर्भात नेमलेल्या कार्यबळ गटाच्या अहवालातील 
शिफारशींनुसार राज्यात सदर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने दि.२७ जानेवारी, 
२०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यगट 
स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सदर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने 
निश्चित रुपरेषा तयार करण्याकरिता विविध समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
डॉ. माशहेळकर समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन, विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीस 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत शिक्षकांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१४५/विशि-३ 


शैक्षणिक कालावधीतील कार्याचे मूल्यमापन करणे यासंदर्भात खालीलप्रमाणे समिती स्थापन 
करण्यात येत आहेः- 


अ.क्र मान्यवरांचे नाव समितीतील पदनाम 

ee . | डॉ.अभयवाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. | डॉ.दत्तात्रय व्यंकट जाधव, सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे सदस्य 

३. । प्रा. एस.टी इंगळे, समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, कवयित्री सदस्य 
बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 

४. | डा.सुप्रिया पाटील, संचालक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, सावित्रीबाई सदस्य 
फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

५. । प्रा.सुभाश्री मुखर्जी, समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, कमला सदस्य 
नेहरु महाविद्यालय, नागपूर 

६. | SIMAR तेरदाळकर, समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, सदस्य 
फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे 

७. | डॉ.सुधीर निकम, बी.एन एन.महाविद्यालय, भिवंडी, जि. ठाणे सदस्य 

८. ।डॉ. विठ्ठल बांदल, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे सदस्य-सचिव 


४. उपरोक्‍त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 


(१ सदर समिती शिक्षकांच्या वार्षिक कार्यमूल्यमापनाबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यासारख्या शिखर संस्थांच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या अधिसूचनांचा 
अभ्यास करुन मार्गदर्शक सूचना तयार करेल. 


(२) शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने कार्यमूल्यमापनाकरिता कोणकोणत्या बाबींचा समावेञा 
असावा याबाबत शिफारशी करेल. 


(३) नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाची भूमिका व कार्याचा आढावा 
घेऊन हा कक्ष अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवेल. 


(४) यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार 
करुन शासनास शिफारस करेल. 


(4) डॉ. माशेलकर समितीच्या अहवालातील उपरोक्त मुद्द्यांशी संबंधित शिफारशींचाही सदर समिती 
विचार करुन मार्गदर्शक सूचना निश्चित करेल. 


३. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांत सादर करावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१४५/विशि-३ 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०११२३६४९०४०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND, 


PRAVINKUMAR ८2 
GULABRAO PAWAR 22 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


2, st=I J 
-2512CEA93CE697 388C95A99C89 
NKUMAR GULABRAO PAWAR 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
डॉ.अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

डॉ.दत्तात्रय व्यंकट जाधव, सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे, 

प्रा.एस.टी इंगळे, समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव, 

(९ डॉ.सुप्रिया पाटील, संचालक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, सावित्रीबाई फुले पुणे 


विद्यापीठ, पुणे, 

(१० प्रा.सुभाश्री मुखर्जी, समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, कमला नेहरु महाविद्यालय, 
नागपूर, 

(११ डॉ.समीर तेरदाळकर, समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, फर्ग्युसन महाविद्यालय, 
पुणे, 


(१२) डॉ.सुधीर निकम, बी.एन एन.महाविद्यालय, भिवंडी, जि. ठाणे, 

(१३) डॉ. विठ्ठल बांदल, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, 

(१४ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
(१५) 

(१६) 


उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


